सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत”. 

पार्वती सहकारी सूतगिरणी मर्या., कुरुंदवाड, 
ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शुध्दीपत्रक क्रमांकः सूतगि-३३१९/प्र.क्र.५३/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः सूतगि-३३१९/प्र.क्र.4३/टेक्स-१ (अ), 
दि.१२ नोव्हेंबर, २०२१ . 
वाचा येथील येथील दि.१२ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामधील, परि.क्र.१ च्या 
THU स्तंभ क्र.६ मध्ये, ज्या खात्यात व्याजाची रक्‍कम जमा करावयाची त्याचा तपशिळ The 
Fedral Bank Ltd, Branch Jaysingopur Account ॥०.१४९१०२०००११४७० IFSC Code- 
FDRL0009¥89 याऐवजी ज्या खात्यात व्याजाची रक्‍कम जमा करावयाची त्याचा तपशिल The Fedral 
Bank Ltd, Branch Jaysingpur Account ॥१०.१४९१५५००००२७९८ IFSC Code-FDRL°004988 9 
असे वाचण्यात यावे . 
सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२०२१४४४५५२८०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sakharam Dina घण णाचा 
Kharat sotgeag meen 
(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र. स. (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


8) आयुक्त, TAT, वस्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 
५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सूतगि-३३१९/प्र.क्र.५३/टेक्स-१ (अ) 


७ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३ , मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, दि फेडरल बँक लि, शाखा जयसिंगपूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, पार्वती सहकारी सूतगिरणी मर्या., कुरुंदवाड, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर 
१३) कार्यासन अधिकारी,(रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती - टेक्स-१ (31) / टेक्स-१ (बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


